कोव्हीड-१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी निधी वितरित 
करण्याबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: सीएलळएस-२०२१/प्र.क्र.१२१ /A-3 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : 39 मार्च, 2022 


वाचा :१) समक्रमांकाचा दि.३१.३.२०२२ चा शासन निर्णय 
२) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.ससंता/कावि-३/६४/२०२२, दि.३१.३.२०२२ 

शासन निर्णय: 

कोव्हीड-१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी चाळू आर्थिक वर्षामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधींची मानके व 
बाबींनुसार करावयाचा खर्च भागविण्याकरिता विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या अंतर्गत पुणे व सोलापूर या जिल्ह्यांकरिता 
वर नमूद दि.३१.३.२०२२ च्या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला प्रत्येकी रु.६५०.०० लक्ष या प्रमाणे एकूण 
रु.१३००.०० लक्ष इतका निधी फेर वाटपाने पुणे व सोलापूर जिल्ह्यांऐवजी सातारा जिल्ह्याकरिता मंजूर करण्यात येत 
आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी मूळ शासन निर्णयातील अटी व शर्ती व इतर तरतुदी कायम राहतील. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०३३१२१०२४५६११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.04.01 12:34:29 +05'30' 
(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधान परिषद), विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
४. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य विभाग),जी.टी.हॉस्पीटल, मुंबई, 

७. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. विभागीय आयुक्त, पुणे 

९. जिल्हाधिकारी, ,पुणे, सोलापूर, सातारा 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर,४ 

११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

१२. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सोलापूर, सातारा. 

१४. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१५. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१६. कार्यासन अधिकारी (म-११), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१७. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३) 


